स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची 
दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८या 
कालावधीच्या दि. ११.१२.२०२० रोजी 
प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीमधील 
सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.७७/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २३ जुले, २०२४. 


वाचा - शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.२४/ आस्था-१, 
दि.११.१२.२०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या 
कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची दि.११.१२.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली 
आहे. 


२. दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहायकांच्या नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकामध्ये, सेवाज्येष्ठता दिनांकामध्ये बदल 
करण्याबाबतचे प्रस्ताव तसेच स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गातुन कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
पदावर पदोन्नती देण्यासाठीचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेले आहेत. सदर प्रस्तावातील कागदोपत्री 
पुराव्यांच्या अनुषंगाने आवश्‍यक त्या सुधारणा करण्यात येत आहे. शासन परिपत्रक दि. ११.१२.२०२० 
मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांचे विवरणपत्र “परिशिष्ट-ज” यासोबत जोडण्यात आलेले आहे. 


३. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक श्री.राहुल साळुंखे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ८४८/२०१८, संकिर्ण अर्ज क्र. ३४४/२०२०, 
श्री.गोरक्षनाथ आगळे यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ 
अर्ज क्र. १०५६/२०१९, संकिर्ण अर्ज क्र. ३२९/२०२०, श्री.अरविंद लोखंडे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ९३५/२०२०, संकिर्ण 
अर्ज क्र. ५८/२०२१, श्री.राजेंद्र माळी व श्री.अरुण रोडगे यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ३६/२०२१, श्री.सचिन 
आटकेकर व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज 
क्र. १४०/२०२१ व संकिर्ण अर्ज क्र. ७२/२०२१, श्री.गणेश चव्हाण व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १४७/२०२१, श्री.इर्शाद महागमी 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.७७/आस्था-१ 


यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १६३/२०२१, 
श्री. भैय्या रामटेके यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल 
केलेला मूळ अर्ज क्र. ९४०/२०२०, श्रीमती सुजाता एस. भातकुले व श्रीमती वृशाली एस. ARTS यांनी 
अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. 
११४६/२०२१, मूळ अर्ज क्र. ११४७/२०२१, श्री.गणेश केशवराव चाटे व इतर यांनी व श्री.प्रमोद गोपाळ 
नरसुडे यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल 
केलेले मूळ अर्ज क्र. ४९२/२०२१ व मूळ अर्ज क्र. ५८७/२०२१, श्री. योगेश अहिरे व इतर यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मुळ अर्ज क्र. ६९९/२०२३ व मा.उच्च 
न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे दाखल रिट fer स्टॅम्प नं. १७०१/२०२३ तसेच इतर सर्व 
न्यायप्रविष्ट प्रकरणी न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥8॥0१/9॥॥9.9०५.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०७२३११५८४५०५१८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत :- परिशिष्ट “ज”. 


Digitally signed by SATISH KASHINATH HADPE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


DI 
SATISH KASHINATH is 
2.5.4.20=c5bd45dd711c0d1e07174dcf0c8670425f953a991962 


687c4be78f5251636a62, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
H A D Pp E serialNumber=447C8B1 1201 DB56E60BD92A6C6FB60347E6C1 

6EC635920CC8EC2FA918E790339, cn=SATISH KASHINATH 

HADPE 

Date: 2024.07.23 12:11:20 +05'30' 


(सतिश का. SST) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सर्व मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, महाराष्ट्र राज्य. 
२.सर्व अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, महाराष्ट्र राज्य. 
3. परिशिष्ट “ज” मध्ये नमूद सर्व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, 
द्वारा- संबंधित अधीक्षक अभियंता, 

४.कार्यासन अधिकारी सेवा-३ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२४ / प्र.क्र. ७७/आस्था-१, दिनांक २३/०७/२०२४ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "ज" 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दि. ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. | ay |। कर्मचाऱ्याचे नांव | जन्म दिनांक | जात प्रवर्ग | शैक्षणिक | स्थापत्य निम्न | आस्थापने | स्थापत्य अभियांत्रिकी स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे मंडळ | जेष्ठतेचा दिनांक अभिप्राय 
श्रीमती अर्हता |अभियांत्रिकी | पदावरील | चा प्रकार | सहाय्यक या संवर्गात | अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी कार्यालय 
सहाय्यक | नियुक्तीचा समावेशन झाल्याचा | सहाय्यक पदाची | सहाय्यक पदाची 
संवर्गात दिनांक दिनांक / सरळसेवेने ।अर्हताकारी परीक्षा | आर्हताकारी परीक्षा 
ज्या हजर झाल्याचा |।/ विभागीय परीक्षा | / विभागीय परीक्षा 
पदावरुन दिनांक उत्तीर्ण आहे किवा ।उत्तीर्ण होण्या पासून 
आले त्या कसे सूट मिळाली आहे 
पदाचे नांव किंवा कसे 
[__१__| २ ३ [__४___| 4 ६ |» | ८ ९ | ve ; oa | १२ १३ [__१४ | १५ 
२७६४-अ | श्री. ।|रणधीर बापूराव | ०३-०६-१९७५ | खुला | डी.सी.ई. | सरळसेवा | नियमित ०५-०६-२००८ उत्तीर्ण - पुणे ०८-०६-२०१४ ।मु.अ. सा. बां. प्रा. वि. पुणे यांनी दि.१०.०६.२०२४ रोजीच्या 
पाटील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावातील कागदोपत्री पुराव्यास 
अनुसरुन श्री. रणधीर बापुराव पाटील यांच्या रुजू दिनांकात 
दि.०५.०६.२००८ अशी सुधारणा करण्यात येऊन श्री. पाटील 
यांचे ज्येष्ठतेमधील स्थान ज्येष्ठता क्र.२७६४वरील श्री.धेर्यशील 
निवृत्ती रणदिवे यांचे खाली व ज्येष्ठता क्र. २७६५ वरील श्री. 
अरुण नारायण पवार यांच्यावर अ.क्र.२७६४- अ येथे निश्चित 
करण्यात येत आहे. तसेच अ.क्र. २८०२ येथील नोंद रद्द 
करण्यात येत आहे. 
२८३२-अ | श्री. ।गणेश मारुती १७-०७-१९८१ | अ.ज. | वास्तुशास्र | सरळसेवा [ नियमित ०३-१०-२००८ उत्तीर्ण 7 पुणे ०८-०६-२०१४ |।मु.अ. सा. बां. प्रा. वि. पुणे यांनी दि.२४.०५.२०२४ रोजीच्या 
गायकवाड (नियुक्ती | आरेखक पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावातील कागदोपत्री पुराव्यास 
खुला) अनुसरुन श्री. गणेश मारुती गायकवाड यांच्या रुजू दिनांकात 
दि.०३.१०.२००८ अशी सुधारणा करण्यात येऊन श्री. 
गायकवाड यांचे ज्येष्ठतेमधील स्थान ज्येष्ठता क्र.२८३२ वरील 
.अखिल मनोहर दुस्सावर यांचे खाली व ज्येष्ठता क्र. २८३४ 
वरील श्री.अब्दुल मजीद अवीरलाल पटेल यांच्यावर 
अ.क्र.२८३२- अ येथे निश्चित करण्यात येत आहे.तसेच अ.क्र. 
२७२८ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 
३१३१-अ श्री. ।कृपेश भरत ०४-०९-१९८० | इ.मा.व. | डी.सी.ई. | सरळसेवा [ नियमित ०६-१०-२००८ उत्तीर्ण गडचिरोली | २२-०५-२०१६ |मु.अ. सा .बां. प्रा. वि. नागपूर यांनी दि. २२.०५.२०२४ रोजीच्या 
निकोडे प्रस्तावान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांना 


अनुसरुन श्री.कृपेश भरत 
भागीय परीक्षा उत्तीर्ण 


निश्चित करुन 
ज्येष्ठता क्र.३१३१ वरील 


नसल्याने 
सुधारणा करण्यात येऊन त्यांची ज्येष्ठता दि.२२.०५.२०१६ 


निकोडे हे विहित संधीत अर्हताकारी 


ल्याने त्यांच्या ज्येष्ठता दिनांकात 


कोडे यांचे ज्येष्ठतेमधील स्थान 
.मोहम्मद हनिफ मोहम्मद शरीफ 


कुरेशी यांचे खाली व ज्येष्ठता क्र. ३१३२ वरील श्रीमती प्रांजली 
आरमवार यांच्यावर 


अ.क्र.३१३१- अ येथे निश्चित 


करण्यात येत आहे. तसेच अ.क्र. २११५ येथील नोंद रद्द 


करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२४ / प्र.क्र. ७७/आस्था-१, दिनांक २३/०७/२०२४ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "ज" 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दि. ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. श्री./ । कर्मचाऱ्याचे नांव | जन्म दिनांक | जात प्रवर्ग | शौक्षणिक | स्थापत्य निम्न | आस्थापने स्थापत्य अभियांत्रिकी स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे मंडळ | जेष्ठतेचा दिनांक अभिप्राय 
श्रीमती अर्हता ।अभियांत्रिकी | पदावरील | चा प्रकार | सहाय्यक या संवर्गात | अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी कार्यालय 
सहाय्यक | नियुक्तीचा समावेशन झाल्याचा | सहाय्यक पदाची | सहाय्यक पदाची 
संवर्गात दिनांक दिनांक / सरळसेवेने |अर्हताकारी परीक्षा | आर्हताकारी परीक्षा 
ज्या हजर झाल्याचा ।/ विभागीय परीक्षा | / विभागीय परीक्षा 
पदावरुन दिनांक उत्तीर्ण आहे किवा ।उत्तीर्ण होण्या पासून 
आले त्या कसे सूट मिळाली आहे 
पदाचे नांव किंवा कसे 
[__१__| २ ३ [__४___| 4 ६ |» | ८ ९ | ve eae 92 १३ [__१४ | १५ 
7 श्रीमती स्वप्नाली २८-०३-१९८९ | इ.मा.व. | बांधकाम सरळसेवा i नियमित २४-०९-२०१२ | 7 धाराशीव 7 मु. अ. सा. बां. प्रा.वि. छत्रपती संभाजीनगर यांनी 
बाबासाहेब हजारे पर्यवेक्षक दि.०६.०६.२०२४ रोजीच्या प्रस्तावासोबत उपलब्ध 
करुनदिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांस अनुसरुन श्रीमती 
स्वप्नाली बाबासाहेब हजारे यांनी स्था.अ.स. पदाची 
अर्हताकारी/विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नसल्याने त्यांचे 
नाव ज्येष्ठता यादीमधून वगळण्यात येत आहे.. तसेच अ.क्र. 
२४७० येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 
i श्रीमती ।पुष्पा star १८-०३-१९८९ | खुला | बांधकाम | सरळसेवा i नियमित ०६-०४-२०१३ 7 7 धाराशीव शि मु. अ. सा. बां. प्रा.वि. छत्रपती संभाजीनगर यांनी 
जगताप (पुष्पा पर्यवेक्षक दि.०६.०६.२०२४ रोजीच्या प्रस्तावासोबत उपलब्ध 
शांकर मुळे) करुनदिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांस अनुसरुन श्रीमती पुष्पा 
उमेश जगताप यांनी स्था.अ.स. पदाची अर्हताकारी/विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नसल्याने त्यांचे नाव ज्येष्ठता यादीमधून 
वगळण्यात येत HS... तसेच अ.क्र. २५१४ येथील नोंद रद्द 
करण्यात येत आहे. 
i श्री. ।व्यंकटेश २६-०७-१९८४ | खुला | बांधकाम | सरळसेवा i नियमित ०७-११-२०१३ a 7 धाराशीव 7 मु. अ. सा. बां. प्रा.वि. छत्रपती संभाजीनगर यांनी 
अशोकराव भांबरे पर्यवेक्षक दि.०६.०६.२०२४ रोजीच्या प्रस्तावासोबत उपलब्ध 


करुनदिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांस अनुसरुन श्री. व्यंकटेडा 
अशोकराव भांबरे यांनी स्था.अ.स. पदाची 
अर्हताकारी/विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नसल्याने त्यांचे 
नाव ज्येष्ठता यादीमधून वगळण्यात येत आहे.. तसेच अ.क्र. 
२६७८ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


| 


